RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ६४ ( ४ ) ] 


शनिवार , 


जून २० , २०१५ / ज्येष्ठ ३० , 


शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जून २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक खाक्षेस -२००८ / प्र.क्र .८० / रस्ते-९. - महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० च्या पोट - कलम 
(१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने दिनांक २० जून २०१५ पासून 
शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र . खाक्षेस -२००८ / प्र.क्र .८० /रस्ते-९, दिनांक २६ मे २०१५ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत 


आहे : 


उक्त अधिसूचनेमधील, 

( एक ) दुसऱ्या परिच्छेदामध्ये “ आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसना ” या मजकुराऐवजी, “ महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसना आणि स्कूल बसेसना ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) तिसऱ्या परिच्छेदामध्ये “ दिनांक १ जून २०१५ पासून पथकरातून सूट देण्यात येत आहे या मजकुरानंतर “ आणि 
स्कूल बसेसना दिनांक २० जून २०१५ पासून पथकरातून सूट देण्यात येत आहे. ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अतुल भि . चव्हाण , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - १३०-१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २०, २०१५ / ज्येष्ठ ३० , शके १९ ३७ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 20th June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP - 2008 /CR - 80 /Road -9. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government of 
Maharashtra hereby, in the public interest , amends the Government Notification , Public Works 
Department, No. PSP - 2008 /CR -80 /Road - 9 , dated the 26th May 2015 , with effect from the 20th 
June 2015 , as follows : 


In the said notification , 


(i) in second paragraph , for the words “ and Buses of the Maharashtra State Road 
Transport Corporation ” the words , “ Buses of the Maharashtra State Road Transport 
Corporation and School Buses ” shall be substituted; 

( ii) in third paragraph , after the words , figures and letters " the 1st June 2015 ” the 
words, figures and letters " and the School Buses from the payment of toll passing therefrom , 
with effect from the 20th June 2015 ” shall be added . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ATUL B. CHAVAN , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


